आरोग्य भवन, येरवडा, पुणे परिसरातील 
कुष्ठरोग प्रशिक्षण केंद्र, पुणे या संस्थेच्या 
वसतीगृह बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.9०/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ०८ मार्च , २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.०९ /आरोग्य- 
3, दि.०३.०४.२०१७. 
२) संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे-२ /कुपक्रे/वाढीव 
बांधकाम/३८४३९-४२, दि.३१.०७.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक ०३.०४.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये, आरोग्य भवन, 


येरवडा, पुणे परिसरातील कुष्ठरोग प्रशिक्षण केंद्राच्या बांधकामाच्या रु.१,५७,०७,०००/-इतक्या 


रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. कुष्ठरोग प्रशिक्षण केंद्र, पुणे या 


कार्यालयाकडे राज्यातील १८ जिल्ह्यांच्या कुष्ठरोग प्रशिक्षणाची जबाबदारी असून या जिल्ह्यांमध्ये 


कुष्ठरोग निर्मूलन करण्याकरीता अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण दिले जाते. सदर 


प्रशिक्षणाकरीता येणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांना वास्तव्य करण्याकरीता सदर इमारतीवर पहिला 


व दुस-या मजल्याचे वाढीव बांधकाम करुन सदर प्रशिक्षणार्थी यांना वसतीगृह बांधण्याकरीता 


संदर्भाधीन क्रमांक २ अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आळा आहे. सदर वसतीगृहाचे बांधकामाचे 


अंदाजपत्रक व आराखडे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पुणे यांनी तयार केले 


आहे. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.9०/ आरोग्य-३अ 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 


घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


आरोग्य भवन, येरवडा, पुणे परिसरातील कुष्ठरोग प्रशिक्षण केंद्राच्या इमारतीवर पहिला व 


दुस-या मजल्याचे वाढीव बांधकाम करुन प्रशिक्षणार्थी यांना वसतीगृह इमारतीच्या बांधकामासाठी 


रु.१८९.९७ लक्ष च्या अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


RECAPITULATION SHEET 


Construction of Hostel on Leprosy Training Center Building for Public Heath 


Department ,Arogya Bhavan Premise Yerawada, Pune. 


1) Work Portion (A) Rs. 1,28,44,147.00 
Rs. 1,28,44,147.00 
2) Add 11.00% for Electrification RS.14,12,856.00 
External & Internal 
(External elect includes 
Transformer, MSEB Charges, 
DG set etc) 
as per CE (Electric P.W. Letter 
DL 7/12/2007 
3) Add 5.00% Water supply and Rs. 6,42,207.00 
Sanitation 
4) Add 5.00% Rain water Rs. 6,42,207.00 
Harvesting 
5) Add Rs.22,35,200.00 
for Furnicher (Rs 5000/sqm) 
586.68 sqm 5000 
6) Add Rs.5,13,766.00 
4.00% for contingencies on 
work portion 
7) Add RS 0.50% for Insurance RS. 64,221.00 
8) Add 5.00% for Centage charges RS.64,2207.00 
(B_) Rs.61,52,664.00 


Grand Total A+B 


Rs.1.89,96,811.00 


Say 


Rs.1,89,97,000.00 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.७०/ आरोग्य-३अ 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
अटी व शर्ती :- 
१) सदर कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास संबंधित मुख्य अभियंता सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


२) सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करतांना वस्तू व सेवा कर (GST) लागू असेल त्या दराने 
आकारण्यात यावा. 


३) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


४) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


५) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 


६) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 
खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 
करण्यात याव्यात. 


७ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


3. सदर बांधकामांवरील खर्च “मागणी क्र. आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, १०० % केंद्र पुरस्कृत योजना, (०१) (३७) राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम 
(२२१० ०९४१), मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.७०/ आरोग्य-३अ 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१ अनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. . 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१३३७३०६११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by 
Sanjeev Sanjeev Harishchandra 


Harishchandra Dhuri 


Date: 2021.03.08 


Dhuri 13:12:56 +05'30 
(स.ह.धुरी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 

२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४. संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 
८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ,पुणे. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०.जिल्हा शल्य चिकित्सक,पुणे 
११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


